डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था 
(बार्टी) पुणे यांचेमार्फत एमपीएससी,युपीएससी, 
आयबीपीएस व इतर तत्सम परिक्षेकरीता प्रवेशा 
चाळणी परिक्षा आयोजित करण्यासाठी सेवा 
पुरवठादार संस्था निवडीकरीता निविदा प्रक्रिया 
राबविण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.३५/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ मे, २०२१. 


१) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे या संस्थेची नियामक 
मंडळाची दि.२२.०१.२०२१ रोजीच्या बैठकीतील विषय क्र.०६. 

२) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.बार्टी/यु.पी.एस.सी./कार्या-५/२०२०-२१/८६०, दि.९.२.२०२१ 

३) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४.५.२०२० 


प्रस्तावना :- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,(बार्टी) पुणे यांचेद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील 
अनुसुचित जातीतील अत्यंत होतकरु व कष्टाळू उमेदवारांना आत्मविश्वासपूर्वक स्पर्धा परीक्षेस सामोरे 
जाता यावे याकरीता योजना विभागातंर्गत UPSC,MPSC,IBPS व तत्सम स्पर्धा परीक्षेचे पूर्व प्रशिक्षण 
देण्यात येते. त्या अनुषंगाने संदर्भीय क्र. २ अन्वये,सन २०२१ करीता UPSC , MPSC व IBPS स्पर्धा 
परीक्षा पूर्वतयारी प्रशिक्षण राबविण्यासाठी प्रवेश परीक्षा आयोजित करण्यासाठी आवश्‍यक सेवापुरवठादार 
संस्थेची निवड करण्याकरीता ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,(बार्टी) पुणे या संस्थेच्या दि. २२/०१/२०२१ 
रोजीच्या २९ व्या नियामक मंडळ बैठकीमध्ये MPSC, UPSC, IBPS व तत्सम स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्व तयारी 
प्रशिक्षणाकरिता सन २०२१ करीता UPSC, MPSC व IBPS स्पर्धा परीक्षा पूर्वतयारी प्रशिक्षण 
राबविण्यासाठी सेवा पुरवठादार संस्थेची ई-निविदेव्दारे नेमणूक करण्याकरीता याव्दारे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.३५/बांधकामे 


२. दि. २२/०१/२०२१ रोजीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,(बार्टी) पुणे या 
संस्थेच्या २९ व्या नियामक मंडळ बैठकीमध्ये MPSC, UPSC, IBPS व तत्सम स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्व तयारी 
प्रशिक्षणाकरिता अंदाजित पुढीलप्रमाणे उमेदवारांना निवडण्यात येणार आहे. 


अ.क्र. | स्पर्धा परीक्षेचे नाव तपशील एकूण । परीक्षेस नोंदणी 
प्रशिक्षार्थी| करणारे अंदाजित 
उमेदवारांची संख्या 
a UPSC येरवडा संकुल प्रशिक्षण ७० ६००० 
०॥॥॥७ प्रशिक्षण (१००. | ६००० 
२ IBPS ३० प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रती संस्था । 3000 ६००० 
प्रती बॅच १०० प्रमाणे एकूण ३००० 
विद्यार्थी 
प्रस्तावित योजना 
UPSC दिल्ली येथे प्रशिक्षण (१०० | ६००० 
MPSC खाजगी संस्थेद्वारे प्रशिक्षण (१०० | ०० ७००० 
एकूण विद्यार्थी संख्या | ३३७० ३१००० 


३. सदर प्रवेश चाळणी परीक्षा बाह्यस्रोताद्वारे आयोजित करण्यात येते. त्याच धर्तीवर प्रशिक्षण देणाऱ्या 
इतर संस्थांनी सन २०२१ करिता प्रवेश चाळणी परीक्षा आयोजित करणेसाठी प्रती उमेदवार आकारलेले 
प्रवेश परीक्षा शुल्क रक्‍कम पुढीलप्रमाणे आहे. 


प्रवेश परीक्षा शुल्क रक्‍कम तपशील 
संस्थेचे नाव प्रती विद्यार्थी परीक्षा शुल्क (रक्‍कम रु.) 
यशदा 883/- (रु. 304 + GST) 
भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण 39¢/- 
केंद्र (SIAC) 


४. वरील तक्त्यानुसार बार्टी संस्थेमाफत आयोजित नियोजित (1280 व BPS परीक्षेकरीता व 
प्रस्तावित MPSC व तत्सम स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्व तयारी प्रशिक्षणाकरीता अंदाजित एकूण ३१००० 
उमेदवारांना येणारा प्रवेश परीक्षा खर्च = ३१००० x ४४३/- =B. १,३७,३३,०००/- इतका खर्च अपेक्षित 
आहे. 

५. वित्त विभागाच्या शा.नि.क्र.-अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दि.०४.०५.२०२० अन्वये वित्तीय 
उपायोजना करणे बाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे, सदर निर्णयात “खरेदी” अंतर्गत 
“प्राधान्यक्रम नसलेल्या विभागांना कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. 
अथवा प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असली तरीही निविदा प्रसिध्द करता येणार नाही.” असे निर्देशित केलेले 
आहे. तथापि “अनिवार्य खर्च”अंतर्गत “विभागांनी विद्यमान अनुदानामध्ये बचत करण्याच्या दृष्टीने 
प्राधान्याने उपाययोजना कराव्यात*असे नमूद आहे. सदरची योजना राबविण्याकरीता वित्त विभागाची 
मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने, प्रस्तुतचा शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२१/प्र.क्र.३५/बांधकामे 


क्र.२९८/२०२१/व्यय-१४, दि.१९.४.२०२१ नुसार दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१२१८१५१३७८२२ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Anil Kondaji - 

Ahire ‘eons न 

(अ. of. आहिरे) 

अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांचे खाजगी ata, Fares, Fag 
२. मा.राज्यमंत्री (सा.न्या. व वि.स.) महोदयांचे खाजगी सचिव मंत्रालय,मुंबई 
३. प्रधान सचिव, (सा.न्या. व वि.स.) यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई 

४. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे. 

५. महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/ नागपूर. 

७. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 

८. सर्व सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग 

९. सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१०. कक्ष अधिकारी (व्यय-१४) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रायल,मुंबई 
१२. निवडनस्ती / बांधकामे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


